आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 
२०२०-२१ अंतर्गत शाबरी आदिवासी 


घरकूल योजनेकरीता निधी वितरण. 
(मागासवर्गीय कल्याण- लेखाशीर्ष 
२२२५ डी २७१) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२७ जानेवारी, २०२१. 


वाचा - 


१) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
३) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.शबरी-२०२०/प्र.क्र.१२३/का-१७. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत हाबरी आदिवासी घरकूल योजनेतून अनुसूचित जमातीच्या पात्र 
लाभार्थ्यांना पक्के घरकूल बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेंतर्गत दरवर्षी 
उद्दीष्ट निश्चित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.३ 
येथील नस्तीन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सन २०१९-२० या वर्षाअखेर प्रलंबित निधी सन २०२०-२१ या 
वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतूदीतून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक टी-५ मधील 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य 
शीर्षाखाळील शबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या वर्षाअखेर प्रलंबित निधी सन २०२०- 
२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पित तरतूदीतून वित्त विभागाच्या अनुमतीने ५० % मर्यादेत खालीलप्रमाणे निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू.लाखात) 
अ. योजनेचे नांव व लेखाशीर्ष सन २०२०-२१ करीता । सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
क्र. अर्थसंकल्पित तरतूद करण्यात येत असलेली तरतूद 
al (02)(33) शबरी आदिवासी घरकूल योजना (2224 २७५००.०० १३७५०.०० 
डी २७१), ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२. वरीलप्रमाणे रू.१३७५०.०० लाख (रूपये Vaal सदोतीस कोटी पन्नास लाख फक्त ) इतका निधी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर निधी योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी तथा 
उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण गृहनिर्माण) यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण (BEAMS) 
प्रणालीवर तात्काळ वितरीत करावा. 


3. सदर निधीचा वापर aa आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या वर्षाअखेर प्रलंबित 
घरकूलांकरीताच करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० चे 
शासन परिपत्रक व दि.४.०५.२०२० च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौ.सं.क्र.७०९/व्यय-१४,दि.०७.०१.२०२१ अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११११२३५२०१८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ra V | Nn d fa ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee1 f453c9a1c5a89d8c4897 


D | g am b arro A U te 737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


Digambarro Aute 
Date: 2021.01.27 15:24:05 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ) यांचे खाजगी सचिव. 
३. प्रधान सचिव,ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण,महाराष्ट्र राज्य, सीबीडी-बेलापूर, नवी मुंबई. 
६. उपसंचालक (वित्त), राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण,महाराष्ट्र राज्य, सीबीडी-बेलापूर, नवी मुंबई. 
७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
११. उपसचिव /अवर सचिव (का-१७), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड नस्ती (का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


